कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्या / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२२/प्र.क्र.२३८(२)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२३ 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) Helles तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची / यापुर्वी दिलेली बदली नंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 
किव ? 3 छू 


nae . _ श्री. सुरेंद्र अरविद कंकरेज 


जिल्हा परिषद (सा.बां.) विभाग 
क्र.१, नाशिक 


नगर परिषद संचालनालय, 
नाशिक (Rad पदी) 


२. | at. संदिप विठ्ठल सोनवणे 


जिल्हा परिषद (सा.बां.)(उत्तर) 
विभाग, अहमदनगर 


जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग 
क्र.१, नाशिक 

(श्री. कंकरेज यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


3. श्री. संजय आनंदराव ]ोवाळे, 


श्री. नारखेडे यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या जिल्हा परिषद 
(सा.बां) विभाग क्र. २, नाशिक 
या पदी 


जिल्हा परिषद (सा.बां.) (उत्तर) 
विभाग, अहमदनगर 
(श्री. सोनावणे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


8, श्री. नरेश बसंतराव बोरकर, 


राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 


नागपूर 


प्रशासकीय कारणास्तव 
सध्याच्याच पदावर पुढील 
नियतकालिक sect 
मुदतवाढ 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. 
अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे 
लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधीळ नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-११२२/प्र.क्र. २३८(२)/सेवा-१ 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, वर नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदमुक्‍त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कार्यभार 
सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास doser1.pwd @maharashtra.gov.in 
या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 

४. वरील नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याने त्यांना 


पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 


५. वरील तक्त्यातील श्री. कंकरेज यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना देण्यात आली असून, 
सदर पदस्थापना ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 
सदर झासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३१११५४११९४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANGADHAR an 
MAHAJAN GAIKWAD : soso 


(गंगाधर म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (नवि-१/नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/ अहमदनगर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/नांदेड/ अमरावती/ नागपूर /राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
. मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
१२. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१३. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, नागपूर, 
१५. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२२/प्र.क्र. २३८(२)/सेवा-१ 
१६. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. अपर मुख्य सचिव (Ui), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१८. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आस्था-१, आस्था- २, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


